मंत्री आस्थापनेवरील अवर सचिवांच्या 
प्रत्यावर्तनानंतरच्या पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः -संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१४८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- साप्रवि कार्यालयीन आदेश क्र. एमआयएम-१२१९/प्र.क्र.२७८/कार्या२१, दि.१३/११/२०१९ 


आदेठा 
श्री. अ.म.कवडे, अवर सचिव, नगर विकास विभाग यांच्या मंत्री आस्थापनेवरील सेवा संदर्भाधीन 
आदेशान्वये त्यांच्या मूळ विभागात दिनांक १३/११/२०१९ (AA) प्रत्यावर्तीत करण्यात आल्या आहेत. 
श्री.कवडे, अवर सचिव यांची प्रत्यावर्तनानंतर प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने पदस्थापना “इतर 
मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग 
कल्याण विभागामध्ये” करण्यात येत आहे. 


२. श्री. अ.म.कवडे, अवर सचिव यांनी इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त 
जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागात तत्काळ हजर व्हावे. 


३.  श्री.कवडे, अवर सचिव यांचा दिनांक १४/११/२०१९ (4.9) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा सक्तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक 
मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाने करावी. 


8. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१०९१७२००५८००७ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan Bhimrao 
Gurav 


Gurav 


47272504 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्रांचे अ.मु.स. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 


शासन ASST क्रमांकः संकीर्ण - २०१९/प्र.क्र.१४८/का.१४ 


४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबधित मंत्रालयीन विभाग 

५. सह/उपसचिव (आस्थापना), संबधित मंत्रालयीन विभाग 

६. अवर सचिव, कार्यासन २१, सामान्य प्रशासन विभाग, मुंबई 
७. श्री.अ.म.कवडे, अवर सचिव, विभागामार्फत 

८. निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


